केंद्र शासन पुरस्कृत एकात्मिक वस््रोद्योग संकूल 
योजनेंतर्गत (SITP) अर्थसहाय्य देण्याची योजना 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः टेक्सपा २०११/प्र.क्र.९८/टेक्स-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगूरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०७ जून, २०१८ 


वाचा- 
१. वस्त्रोद्योग मंत्रालय, भारत सरकार झासन परिपत्रक क्र. १३/९६/२००४-७५०-१, 
दिनांक १३.८.२००५ 
२. शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.टेक्सपा २०११/प्र.क्र.९८/टेक्स-४ 
दिनांक 24.4.2092 


प्रस्तावना 


केंद्र शासन पुरस्कृत एकात्मिक वस्त्रोद्योग संकूल योजनेंतर्गत (SITP) मंजूर झालेल्या व भविष्यात 
मंजूर होणाऱ्या एकात्मिक वस्त्रोद्योग संकूलांना अर्थसहाय्य देण्याची योजना संदर्भिय क्र. 2 येथील 
शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेली आहे. सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. १ (ड) मध्ये 
सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 
संदर्भीय शासन निर्णयामधील परिच्छेद क्र. १ (ड) मध्ये पुढील अटींचा समावेश करण्यात येत 
आहे. “सदर रक्कम वितरीत करण्यापूर्वी वस्त्रोद्योग संकुलाने त्यांच्या स्वत:च्या हिऱ्याची रक्‍कम त्या 
प्रमाणात गुंतविलेली असणे आवश्‍यक आहे.” 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६०७१२४०२९८६०२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUDHAKAR BABURAO YADAV 
SUDHAKAR य 
Marketing And Textile Department, postalCode=400032 
2.5.4.20=5 laa6fcbae77d07f85b5 1 1c87b0a9d28b6e7efd01fe8b 
B A B U RA O YA DAV df47957a0a22d8364eb, cn=SUDHAKAR BABURAO YADAV 
Date: 2018.06.07 15:21:54 +05'30' 


(सु.बा.यादव) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव मंत्रालय, मुंबई-३२ 


झासन निर्णय क्रमांकः टेक्सपा २०११/प्र.क्र.९८/टेक्स-४ 


३. सर्व मा. मंत्री/राज्यमंत्री (खाजगी सचिवांमार्फत), मंत्रालय, मुंबई-३२ 
४. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

५. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

६. महासंचालक, माहिती व प्रसिध्दी संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
७. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता महाराष्ट्र-१, मुंबई 

८. महालेखापाल, लेखापरीक्षा महाराष्ट्र-१, मुंबई 

९. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता महाराष्ट्र-२, नागपूर 
१०.महालेखापाल, लेखापरीक्षा महाराष्ट्र-२, नागपूर 

११.विकास आयुक्‍त व संचालक, उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१२.संचालक(वस््रोद्योग) वस्त्रोद्योग संचालनालय, नागपूर. 

१३.सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१४.प्रादेशिक उपसंचालक, वस्त्रोद्योग, नागपूर/सोलापूर/मुंबई/औरंगाबाद 
१५.निवड नस्ती टेक्स-४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


